महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 
एअर व्हाईस मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर, 
जि. ठाणे. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२१/प्र.क्र. ३६/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - १८/०२/२०२१. 


वाचा 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग शौपपु-२००८/प्र. क्र.४९/२८,दिनांक ०७.०५.२०११. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सेकवि-१६ 
दिनांक १५/०२/२०२१. 
प्रस्तावना 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०७.०५.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय अनुदान देण्याचा 
निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नं. १७८४१ एअर व्हाईस मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर, सी-१, विश्वजीत 
सोसायटी,वीर सावरकर मार्ग, नौपाडा,ठाणे - ४००६०२ यांना राष्ट्रपती सचिवाळयाच्या आदेश क्र. 
सं.१०-प्रेस/२०१४, दि. २२ मार्च, २०१४ अन्वये अति विशिष्ट सेवा पदक हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे. 
संदर्भाधिन दि. ०७.०५.२०११ च्या शासन निर्णयानुसार एअर व्हाईस मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर, सी-१, 
विश्वजीत सोसायटी,वीर सावरकर मार्ग, नौपाडा,ठाणे - ४००६०२ यांना रु. ८५,०००/- इतके अनुदान देण्याचा 
प्रस्ताव संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, | शौर्य/सेवापदक पदक प्राप्त 
नाव व पत्ता झाल्याचा दिनांक 


नं. १७८४१, एअर व्हाईस मा्हीळ, । अति विशिष्ट| २६ जानेवारी, ८५,०००/- 
सुजीत पुष्पाकर धारकर AVSM सेवा पदक २०१४. 
सी-१, विश्वजीत सोसायटी, 
वीर सावरकर मार्ग, नौपाडा, 
ठाणे - ४००६०२ 


a 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२० २१/प्र.क्र. ३६/का-२८ 


२. एअर व्हाईस मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर यांस अति विशिष्ट सेवा पदक या पदकाप्रित्यर्थ द्यावयाच्या 
आर्थिक मदतीसाठीचा खर्च रु. ८५,०००/-(रु. पंच्याऐंशी हजार फक्त) मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष "२०७५, 
संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, ८०० इतर खर्च - (००) (०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५०११३) ०५ - बक्षीसे" या 
लेखाशिर्षातर्गत सन 2020-2029 या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
तसेच सदरचा खर्च हा मासिक निधी विवरणपत्रानुसार करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, ठाणे यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी',म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, ठाणे यांनी कोषागार 
कार्यालय, ठाणे येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 

५. हाझासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७/प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक 39.09.2098 मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

&. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥8॥8॥/959॥॥9.90५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१८१६०७१४११०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sarita Rishi ऐशातहाव 2 eee ee 


131073f189a9b7ba7ef84 1687ad2f151460b9ae8c9e4e2740bbe 


8992390072c5, 


D e ५ h m U kh am धा me ee 40a063b6b4¢ तरा 9 a 1 30950057 :646 


Date: 2021.02.18 16:11:30 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५.जिल्हाधिकारी,ठाणे, 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, ठाणे, 
९.सह संचाळक, ळेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई 
११ एअर व्हाईस मार्शल, सुजीत पुष्पाकर धारकर AVSM सी-१, विश्वजीत सोसायटी,वीर सावरकर मार्ग, 
नौपाडा,ठाणे - ४००६०२ 
१२.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


